जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, 
वर्ग-३ (कृषि) संवर्गातील तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना 
महाराष्ट्र कृषि सेवा (गट-ब) पदावरील 
पदोन्नतीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१७/प्र.क्र.३१३ /१५अओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: २० डिसेंबर, २०१८. 


संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. बीसीसी-२०१७/प्र.क्र.३१२१/१६-ब, दि. २९.१२.२०१७ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि. २८.०४.२०१५, १६.०७.२०१५ व दि. १५.०६.२०१७. 
3) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. आकृवि १०१७/प्र.क्र.३१३/१५-अ, दि. १५.०९.२०१८. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भाधिन क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा गट-क (वेतनश्रेणी रू. 
९३००-३४८००-ग्रेड पे ४४००/-) कृषि अधिकारी संवर्गातील १५ कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (वेतनश्रेणी 
रू. ९३००-३४८००--ग्रेड पे ४६००/- या संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आळेली आहे. सदर शासन 


निर्णयातील खालील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत अंशत: बदल करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम वाटप झालेला | प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापना 
महसूली विभाग 
श्री. शांतीलाल निताराम गायधने, नागपूर इ.मा.व. | तंत्र अधिकारी, उपविभागीय कृषि 
a तालुका कृषि अधिकारी, आहेरी, अधिकारी, भंडारा. 
जि. गडचिरोली. 
श्री. बबन सखाराम जाधव, मोहीम अमरावती खुला | जिल्हा बीज प्रमाणिकरण अधिकारी, 
र अधिकारी, जि. प. यवतमाळ. बुलढाणा. 


२. संदर्भाधीन क्र. ३ च्या शासन निर्णयातील अटी व शर्ती उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना लागू राहतील. 
३. AYA (PAY), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२२०१७४११४१७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. वाध 
Sambhaji 2000107 ता 
Dhapate = See 
(सु.सं. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१७/प्र.क्र.३१३ /१५ओ 


२. उपसचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.राज्यमंत्री ( कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
७. संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक ( व्दारा आयुकत (कृषि) पुणे) 

८. संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/उपविभागीय कृषि अधिकारी( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 
९. कृषि सह संचालक, (आस्थापन), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

qo, संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

११. सर्व संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे ) 

१२. निवड नस्ती /१५अे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


